पदे निरसीत करण्यासंदर्भात 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडाप्र-२००७/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-संक्रीआ-२००४/प्र.क्र. २८९/क्रीयुसे-२, 

दिनांक २६.०४.२००७ 

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-क्रीडाप-२००७/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १८.०७.२०१३. 

(३) मा.औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या युएलपी क्रमांक २८/२०१४ मध्ये मा.औद्योगिक 
न्यायालयाने दिनांक २६.०२.२०१४ रोजी दिलेला निर्णय 

(४ आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांचे पत्र क्र. शिक्रीपी/पदे/प्रस्ताव/१३-१४/का-१, 
दि.०१ मार्च,२०१९ 


प्रस्तावना:- 


शासनाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील, दिनांक १८ जुलै,२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मानधन तत्त्वावरील 


५८ पदे पूर्वलक्षी प्रभावाने शासन सेवेत कायम करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर कर्मचारी शासन सेवेत पूर्वलक्षी 
प्रभावाने नियुक्‍त होण्यापूर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते त्याच पदावर त्यांना पदस्थापना देण्यासंदर्भात 
मा.औद्योगिक न्यायालय,पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि. २६.०२.२०१४ च्या आदेशान्वये, आदेशीत केले 
आहे. मा.औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी क्रीडा व युवकसेवा संचालनालयाच्या 
नियमीत आस्थापनेवरील ३ पदे व्यपगत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
क्रीडा व युवकसेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील पदे निरसीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे ;- 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव निरसीत निरसीत सुधारीत वेतन 
करावयाच्या पदाचे करावयाच्या HARTA oF वेतनस्तर 
नाव पदांची संख्या 
२ ३ jee | 4 
DIS! व युवक सेवा संचालनालय, | वरिष्ठ लिपीक a q 8-८ : २५५००-८११०० 
मुख्यालय, पुणे 
क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, | कनिष्ठ लिपीक ०२ 5-६ : १९९००-६३२०० 
मुख्यालय, पुणे 


२. 
3: 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आकृतीबंधात सदरच्या बाबीची नोंद घेण्यात यावी. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२५/व्यय-५, दि.०९.११.२०२० व 


क्र. २७८/२०/आ.पु.क.,दि.१६.१०.२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडाप्र-२००७/प्र.क्र.४४/क्रीयुसे-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१५१९३०९५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
APPASING 
RAMSING RAJPUT > 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
(१ आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

(२) संबंधीत विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
(३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १ व २, मुंबई/नागपूर, 

(४) महालेखापाल,(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, १ व २, मुंबई/नागपूर, 

(५) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

(६) अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक 

(७) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


